सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.१०४/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-३० डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ :- 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९/ 
उद्योग- २, दिनांक ३१/०८/ २००९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९ / 
उद्योग- २, दिनांक ०१/०२/ २०१०. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / प्र.क्र.३२८/ 
उद्योग- २, दिनांक २१/०८/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२, 
दिनांक २७/१०/२०१४. 
५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान-२०१९-२०/ ओ-१०२४, दि.२०/०७/२०१९ 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २६/०७/२०१९ 
0) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ वितरण/ २०१९/ अ-१२२२, दि.३०/०८/ २०१९ 
८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/ २०१९/ अ-१४६७, दि.१५/११/२०१९ 
९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २२/०१/२०२० 
qo) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/ दावे/ २०१९/ ओ-१३२, दि.२७/०१/२०१९ 
११) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/ २०२०/ अ-३८४, दि.१३/०३/२०२० 
१२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं२०-२० प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६०/४२०२०/ 
१३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं२०-२० प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि२०२०/०५/०४. 
१४) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचाळनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/ २०२०/ ओ-५१२, दि.०९/०७/२०२० 
१५) शासन निर्णय क्र. वापुमा २०२०/प्र.क्र. ०६/उद्योग-२, दि. ०४/०९/२०२०. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, 
सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी तसेच 
द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१ दि.१९/१०/२००१ 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.१०४/ उद्योग-२ 


च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केळे. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व 
अंतिमत: विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के 
कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबत ची योजना शासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या 
शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी राज्यकर सह आयुक्त (Se व्यवस्थापन) नाशिक विभाग 
नाशिक, राज्यकर सह आयुक्‍त मोठे करदाते कक्ष-३ मुंबई, राज्यकर सह आयुक्त पुणे विभाग पुणे, राज्यकर सह 
आयुक्त (SC व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग सोलापूर यांचेकडून प्रोत्साहन परताव्याबाबत प्राप्त प्रस्ताव व त्याअनुषंगाने 
अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधीन अ.क्र. ०५, ०७, ०८, १०, ११ व १४ 
च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार सद्यस्थितीत शासनाकडे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वा तत्पुर्वी 
प्रापत ३२ दावे प्रलंबित असून सदर दावे निकाली काढण्याकरीता रुपये ५२,८५,७३,००१/- एवढ्या निधीची 
आवड्यकता आहे. 

२. द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे दावे संबंधित वाईनरीजकडे प्रलंबित असल्याने ते निकाली काढणे आवश्‍यक आहे. 
सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये या योजनेकरीता रुपये ३० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित केला असून, त्यापैकी 
सद्यस्थितीत बिडीएस प्रणालीवर १२ कोटी एवढा निधी वित्त विभागामार्फत वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद केलेले शासन निर्णय / 
परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शर्तीची काटेकोर अंमलबजावणी 
करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वा तत्पूर्वी शासनास प्राप्त 
झालेल्या, खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या वाईन उद्योग घटकांना रुपये 
१२,००,००,०००/- (रुपये बारा कोटी मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ. घटकांचे नाव कालावधी (दिनांक) दाव्याची थकीत थकीत रकमेपैकी | 
क्र. रक्‍कम (रुपये) वितरीत करण्यात 
येणारी रक्‍कम (रुपये) 
Ea २ ३ Sa ५ 
शि सुला वाइनयाडस्‌ ०१/१०/२०१७ ते३१/०३/२०१८ ७,९०,८९,६२६ १,६४,५०,६४२ 
प्रा.लि.नाशिक 
२ | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ १५,१६,४१४ १५,१६,४१४ 
प्रा.लि.नाशिक 
३ | ग्रोवर झंपा वाईनया्डस्‌॒ | ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ ४१,०३,२४१ ८,५३,४७४ 
लि. नाशिक 
४ | यॉर्क वाईनरी ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ ३९,७७,०२१ ८,२७,२२० 
प्रा.लि.नाशिक 
५ | एन.डी.वाईन्स ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ २५,४०,५८७ २५,४०,५८७ 
प्रा.लि.नाशिक 
६ | सुला वाईनयार्डस्‌ प्रा.लि. | ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ । ७,८८,८९,९०६ १,६४,०९,१०० 
नाशिक 
७ | मोईत हेन्नेसी इंडिया ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ ६७,९५,३४१ १४,१३,४३१ 
प्रा.लि.मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.१०४/ उद्योग-२ 


८ | मोईत हेन्नेसी इंडिया ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ ५९,१२, ६०७ १२,२९,८२२ 
प्रा.लि.मुंबई 
९ | याक वाईनरी प्रा. लि. ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ ४८,५५,१६३ १०,०९,८७४ 
नाशिक 
fae गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स लि. | ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ ८६,८२,३५१ १८,०५,९२९ 
नाशिक 
ia १ | सुला वाईनयार्डस्‌ ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ । १७,०७,०७,६७९ ३,५५,०७,१९७ 
प्रा.लि.नाशिक 
१२ | fra सेलर्स ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ ४३,०६,७५० ८,९५,८०४ 
प्रावलि.नाशिक 
१३ | एन.डी.वाईन्स ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ ५८,२४,७०० १२,११,५३८ 
प्रा.लि.नाशिक 
१४ | मोईत Gael इंडीया ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ ८२,३९,३०३ १७,१३,७७५ 
प्रा.लि.नाशिक 
१५ | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स | ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ । १,६०,३०,६७७ ३३,३४,३८१ 
लि.नाशिक 
१६ | ईगल वाईन्स प्रा.लि. ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ १,२९,३०९ १,२९,३०९ 
नाशिक 
१७ | एन.डी वाईन्स प्रा.लि. ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ३८,९३,७२२ ८,०९,८९४ 
नाशिक 
१८ । विनस सेलर्स प्रा.लि. ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ २९,७७,९१२ २९,७७,९१२ 
नाशिक 
१९ | सुला वाईनयार्डस्‌ प्रा.लि. | ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ ८,८२,१७,१४० १,८३,४९,१६५ 
नाशिक 
२० | विनलॅण्ड वाईन्स ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ १६,४३७ १६,४३७ 
को.प्रा.लि. नाशिक 
२१ | सेवन fiers वाईनरी ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ २५,२४, ३५५ २५,२४,३५५ 
प्रा.लि. नाशिक 
22 | फ्रटेली वाईन्स ०१/०४/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ २,२४,०८,८५२ ४७, ८२,७३१ 
प्रालि.सोलापूर 
23 | चरोसा वाईनरीज लि. ०१/१०/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ ४०,९४,५६९ ८,५१, ६७० 
नाशिक 
२४ | चरोसा वाईनरीज लि. ०१/०४/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ १८,९६,०७१ १८,९६,०७१ 
नाशिक 
२५ | चरोसा वाईनरीज लि. ०१/१०/२०१८ ते ३१/०३/२०१९ ९,४३,२६८ ९,४३,२६८ 
नाशिक 
एकूण ५२,८५,७३,००१ १२,००,००,००० 
३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च, मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (00)(99) वाईन उद्योगास 


प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पिय अनुदानातून उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.१०४/ उद्योग-२ 


४. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये १२,००,००,०००/- (अक्षरी बारा कोटी मात्र) एवढ्या 
रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्‍त 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय 
यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई यांना 
अदा करण्यात यावा. 

६. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र 
विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 


0. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१६/०४/२०२० व दि.०४/०५/२०२० अन्वये दिलेल्या 
सूचना व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१३५/२०२०/व्यय-१६, दि.१४/१२/२०२० अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२३०१६११५५५३१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 7 
Sanjay Shamkant = 

Degaonkar St perme 

(संजय देगांवकर) 

सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


DUSTRY, ENERGY AND LABOUR 
htra, 
f2d36b0ecS7da4c7 1f19aaf08230a79, 


प्रत, 

१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 

८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 

९. राज्यकर सहआयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग, विक्रीकर भवन, विजापूर रोड, सोलापूर. 

१०. राज्यकर सह आयुक्‍त, मोठे करदाते कक्ष-३, वस्तू व सेवा करभवन, माझगाव, मुंबई 

११. राज्यकर सह आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

१२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
१३. संबंधित घटक नाशिक/ पुणे/ सोलापूर. 
१४. कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 


१५. निवड नस्ती, (उद्योग-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


5c41084cc34f6683553d21 ccacbfa33d4 


